जलक्रांतीचे जनक माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय शंकरराव 
चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दीबाबत-शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. शताब्दी-२०१९/प्र.क्र.१३५/का-२९अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ फेब्रुवारी, २०२०. 


संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: शताब्दी-२०१९/प्र.क्र.१३५/का-२९अ, 
दि. २२ जानेवारी, २०२०. 
शुध्दीपत्रक :- 
उपरोक्त संदर्भाधिन दि. २२ जानेवारी, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ब) मधील 


तक्त्यातील रकाना क्र. १, ३ व ६ खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. व अनुक्रमांक २,४ व ५ हे रकाने 
वरील संदर्भाधिन शासन निर्णयाप्रमाणे वाचावे. 


स्वर्गीय शांकरराव चव्हाण माजी मुख्यमंत्री यांच्या जन्मशताब्दी प्रित्यर्थ विविध कार्यक्रम 
राबविण्याकरिता संबंधित प्रशासकीय विभागांनी खालील कार्यक्रम हाती घेण्याचे प्रस्तावित करण्यात 
येत आहे:- 
अ.क्र कार्यक्रमाची रूपरेषा व स्वरुप कार्यवाही करणारा संबंधित 
प्रशासकीय विभाग 
षि माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय शांकरराव चव्हाण यांच्या | मराठी भाषा विभाग, 
स्मृती प्रित्यर्थ संदर्भग्रंथ प्रकाशित करणे साहित्य संस्कृती मंडळ 
३ «| नांदेड शहरात शांकरराव चव्हाण विष्णूपूरी | जलसंपदा विभाग 
प्रकल्पाजवळ माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय शंकरराव 
चव्हाण यांचे स्मारक उभारणे. 
६ । जलसंपदा, जलसंधारण आणि पाणी पुरवठा क्षेत्रात | जलसंपदा विभागामार्फत 
उत्कृष्ट काम करणाऱ्या व्यक्‍तींना माजी मुख्यमंत्री | समन्वयन 
स्वर्गीय शांकरराव चव्हाण यांच्या नावे जलभूषण | (जलसंधारण आणि पाणीपुरठा 
पुरस्कार प्रदान करणे. विभागाच्या सहाय्याने) 


हे शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००२२७१६४२०३७४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
SANJAY KRISHNA 


BHOSALE 


(सं.कृ.भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शताब्दी-२०१९/प्र.क्र.१३५/का-२९अ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई, 

६. मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई, 

७. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई, 
८. मा.मंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई, 

९. मा.राज्यमंत्री (सामान्य प्रशासन) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई, 
१०.मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद / विधानसभा, 

११.सर्व सन्माननीय विधानपरिषद सदस्य/ विधानसभा सदस्य, 

१२.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, 

१३.सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, 

१४.सचिव (प्र.सु., र.व का.) सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 

१५.महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

१६.महालेखापाल (ASTRA) महाराष्ट्र-२, नागपुर, 

१७.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

१८. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत) महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

१९.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर, 

२०.मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर, 

२१.अधीक्षक अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपूर, 

२२.मुख्य अभियंता, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, नागपूर, 

२३.उप सचिव, मराठी भाषा विभाग, 

२४.उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमारत-३), मंत्रालय, मुंबई, 
२५.उप सचिव, वित्त विभाग (व्यय-४ / व्यय-१० / अर्थसंकल्प-१४), मंत्रालय, मुंबई, 
२६.उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (का-२९३), मंत्रालय, मुंबई, 
२७.सह संचालक (वित्त व कोषागारे), नागपूर, 

२८. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर/नांदेड, 
२९.उप संचालक, नगर रचना, नागपूर/नांदेड, 

३०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड, 

३१.निवडनस्ती (का-२९अ) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


